पोळीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या 
आस्थापनेवरील पुसद पोलीस उपविभागाचे 
विभाजन करुन नवीन उमरखेड पोलीस 
उपविभाग निर्माण करण्यास व तद्‌नुषंगिक 
पोलीस ठाण्यांची पुर्नमांडणी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-२४१५/प्र.क्र.१८१/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २५ जुले, २०१७. 


Fel 

rail 

— 
I 


१) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(ओ)/पु.बां.२/पोल-३,दि.०४.०३.२०१४. 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/यवतमाळ/उमरखेड 
उपवि./१३९/२०११, दि.२९.०४.२०१७. 

४) पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.वाचक/प्रस्ता.-उपविभाग उमरखेड/१७/५८८५, 
दि.०२.०६.२०१७. 

५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/यवतमाळ/उमरखेड 
उपवि./१३९/२०११, दि.०६.०७.२०१७. 


प्रस्तावना :- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०३ येथे नमूद दिनांक 


28.08.2099 च्या पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील पुसद पोळीस उपविभागाचे 


विभाजन करुन उमरखेड पोलीस उपविभाग निर्माण करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 


प्रस्तावामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, पोळीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवर एकुण ३१ पोलीस 


ठाणी कार्यरत असून सदर पोलीस ठाण्यांची १) यवतमाळ २) पुसद ३) पांढरकवडा ४) वणी ५) दारव्हा या पाच 


उपविभागीय पोलीस कार्यालयामध्ये विभागणी केळी आहे. सन २०११ चे जनगणनेनुसार पुसद व उमरखेड 


तालुक्‍याच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पुसद व उमरखेड ही दोन्ही शहरे अतिसंवेदनशील 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-२४१५/प्र.क्र.१८१/पोल-३ 


असल्याने नेहमीच लहान मोठ्या जातीय दंगली घडत असतात. पुसद पोलीस उपविभागामध्ये १) पुसद शहर 


पोलीस ठाणे २) पुसद ग्रामीण पोळीस ठाणे ३) वसंतनगर पोलीस ठाणे ४) खंडाळा पोलीस ठाणे ५) उमरखेड 
पोलीस ठाणे ६) पोफाळी पोलीस ठाणे ७) महागाव पोलीस ठाणे ८) बिटरगाव पोलीस ठाणे ९) दराटी पोळीस 


ठाणे या ०९ पोलीस ठाण्यांच्या समावेश आहे. पुसद पोळीस उपविभागातील ०९ पोलीस ठाण्यांपैकी ७ पोलीस 


ठाणी ही पुसदपासून ६० ते ७० कि.मी. अंतरावर आहेत. पुसद पोळीस उपविभागाचे विभाजन करुन त्यामधून 


प्रस्तावित उमरखेड पोलीस उपविभाग निर्माण केल्यास व सदर उपविभागामध्ये पुसद उपविभागातील ०५ 


पोलीस ठाणी समाविष्ट केल्यास पुसद पोलीस उपविभागावरीळ कामाचा ताण कमी होण्यास व कायदा व 


सुव्यवस्था राखण्यास मदत होणार आहे. उक्त प्रस्तावित उमरखेड पोळीस उपविभागीय कार्यालयाकरीता 


पोलीस उपअधीक्षक हे पद वगळता इतर आवश्‍यक पदे पोळीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील 


उपलब्ध मनुष्यबळातून पुरविण्यात येतील. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 


संदर्भाधिन क्र.०५ येथे नमूद दिनांक ०६.०७.२०१७ च्या पत्रान्वये उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०१ येथे नमूद दिनांक 


०४.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ करीता मंजूर 


करण्यात आलेल्या पोलीस उपअधीक्षकांच्या २० पदांपैकी ०१ पद प्रस्तावित उमरखेड उपविभागाकरीता 


स्थानांतरीत करण्याची शासनास विनंती केली आहे. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी Gat 


पत्रांन्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन |नणंय निर्णय:- 


पोळीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील पुसद पोलीस उपविभागाचे विभाजन करुन 


नवीन उमरखेड पोलीस उपविभाग निर्माण करण्यास व सदर पोळीस उपविभागाकरीता उपरोक्त संदर्भाधिन 


क्र.०१ येथे नमूद दिनांक ०४.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये पोळीस प्रशिक्षण केंद्र, पांढरकवडा, 


जि.यवतमाळ करीता मंजूर करण्यात आलेल्या पोलीस उपअधीक्षक (वेतनश्रेणी : रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे 


५४००) यांच्या २० पदांपैकी ०१ पद स्थानांतरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-२४१५/प्र.क्र.१८१/पोल-३ 


२. पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या कार्यक्षेत्रामधील पुसद पोळीस उपविभागाचे विभाजन करुन नवीन 


उमरखेड पोलीस उपविभागाची निर्मिती झाल्यानंतर पुसद पोलीस उपविभाग व उमरखेड पोलीस उपविभाग 


यांच्या अंतर्गत पोलीस ठाण्यांची पुर्नमांडणी ही खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे असेल. 


अ.क्र. | उपविभागीय पोलीस कार्यालय पुसद उपविभागीय पोलीस कार्यालय उमरखेड 
अंतर्गत समाविष्ट असणारी पोलीस ठाणी | अंतर्गत समाविष्ट असणारी पोलीस ठाणी 
ha पुसद शहर पोलीस ठाणे उमरखेड TAT ठाणे 
2. पुसद ग्रामीण पोलीस ठाणे पोफाळी पोलीस ठाणे 
3. वसंतनगर पोलीस ठाणे महागाव पोलीस ठाणे 
री खंडाळा पोलीस ठाणे बिटरगाव पोलीस ठाणे 
प. = 3 दराटी पोलीस ठाणे 


३. उपरोक्त नवनिर्मित उमरखेड पोलीस उपविभागीय कार्यालयाकरीता आवश्‍यक असलेले मनुष्यबळ व 


साधनसामग्री पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवर उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळातून व 


साधनसामदग्रीतून पुरविण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 


अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-२४१५/प्र.क्र.१८१/पोल-३ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७२५१५१४१२७०२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303 


bccd9a96ef7cc55853b8b449ff8dc53d 
h a Nn (4 69f1618d, cn=Dhiraj K Abhang 
Date: 2017.07.25 15:22:10 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र अमरावती. 


८. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


र्‌, 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा-१. 
निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


